दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर ,दौंड ,ता. 
दौंड, जि. पुणे या न्यायाळयासाठी दिवाणी 
दाव्यातील रकमांसाठी वैयक्‍तीक ठेव खाते 
उघडण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पीएलळए-०४२४/प्र.क्र.१०३/कार्यासन-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-३१ जुले, २०२४. 


वाचा :-१) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- न्यायस्था-०८१९/६५०/प्र.क्र.१५१/कार्या-११, 
दि.१७.०१.२०२४. 
२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.डीडीओ -०२२४/प्र.क्र.२६/का-११, दि.०९.०२.२०२४. 
३) दिवाणी न्यायालय, व. स्तर, दौंड, ता.दौंड, जिल्हा पुणे यांचे जा.क्र.9१/२०२४, दि.१३.०३.२०२४ व 
दि. १८.०३.२०२४ 
५) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांचा अनौपचारिक सं.क्र. No.TM/ Ch.2/UOR 
॥10.७०/(_&)0/२०२४-२५/४९८,दि.२५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना - 

दौंड,ता.दौंड,जि.पुणे येथे संदर्भाधीन क्र.१ येथील अधिसूचनेन्वये दि.२०.०१.२०२४ पासून दिवाणी न्यायालय 
वरिष्ठ स्तर हे न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ 
स्तर, दौंड यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.३ 
येथील पत्रान्वये दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर ,दौंड ,ता. दौंड, जि. पुणे या न्यायालयाकरीता दिवाणी दाव्यांतील 
रकमांसाठी वैयक्‍तीक ठेव खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन दिवाणी न्यायालय 
वरिष्ठ स्तर als ,ता. दौंड, जि. पुणे करीता दिवाणी दाव्यातील रकमांसाठी वैयक्‍तीक ठेव खाते उघडण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, दौंड, ता. दौंड, जिल्हा पुणेकरिता, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, 
दौंड यांचे नावे, महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम ५१२ नुसार न्यायाळयीन आदेशाप्रमाणे दिवाणी 
प्रकरणात पक्षकारांनी जमा केलेल्या रकमा व इतर देय रकमांसाठी वैयक्‍तीक ठेव खाते उघडण्यास खालील 
अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


The following shall be classification which may be recorded on every challan while 
depositing the amount in Treasury / Sub-Treasury. 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposit 
01 - Civil Judge, Senior Division, Daund, Dist. —Pune. 


1. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 
2. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit 
Account. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए-०४२४/प्र.क्र.१०३/कार्यासन-११ 


शी तर 


२. 


Receipt into the PD account will be the Amount of rent Recovery, Cost,Witness Bhatta and 
other amount deposited by the respondent for the petitioner as per the Court Orders. 
Expenditure out of the Personal Deposit Account will be as per orders of the Court. 
No Revenue receipt/Revenue expenditure transactions shall be booked in this PD. 
On a Monthly basis, the balance in this Personal Deposit Account shall be reconciled with 
the treasury Office and yearly reconciliation with AG office for all types of Personal Deposit 
At the end of each financial year, the balance in the PD may be forwarded by the Treasury 
office to AG for confirmation. 
The Finance Department GR dated 05.09.2023 regarding operation of the PD/ PLA 
should be followed. 
All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal Deposit Account. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५२/२०२४/कोषा प्रशञा-५, दि.१८.०६.२०२४ 


अन्वये तसेच महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या उपरोक्त अनौपचारिक dom. 
पा॥/७॥.२/(॥0१॥०.७०/_&)॥)/२०२४-२५/४९८,दि.२५.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०११५३७४७१०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 


Digit 
H E M A N G | A | T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 

JUDICIARY DEPARTMENT, 

25. 1754221ba7b421d28c86653344150a 
SHETYE ma 


861626D508AE4537D7B 
|ANGI AJIT 5१६१६ 


2288 


(हेमांगी atez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. प्रबंधक (निरिक्षणे, मा. उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई (पत्राने), 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जि. पुणे 

३. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर ,दौंड ,ता. दौंड, जिल्हा पुणे 

४. महालेखापाल-१ (लेखा अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.पुणे 

६. उपकोषागार अधिकारी, दौंड, ता.दौंड, जिल्हा- पुणे 

७. वित्त विभाग,कोषा प्रशा-५, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी का.२३ व २४,२५ विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


